राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत सन 
२०२२-२३ करीता रु. ४३२.०७५५ कोटी 
निधीचे प्रकल्प निहाय फेरवितरण 
करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासनन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: राकृवि २०२२ /प्र.क्र. ११७/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०४२ 
दिनांक : ०९ नोव्हेंबर, २०२२ 
संदर्भ: 
१. केंद्रीय वित्त मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र क्र. 9(93)/PFMS/FCD/2020, दि. 23 मार्च, 2029 
२. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रीय कृषि व होतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार 
यांचे पत्र क्र. ७-२/२०२२ आरकेव्हीवाय, दि. २२ मार्च,२०२२ 
३. कृषिव पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि २०२२/प्र.क्र.६९/१४-अ, दि. २९ मार्च, २०२२. 
४. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रीय कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार 
यांचे पत्र क्र. 4-9/2022 आरकेव्हीवाय, दि. of एप्रिल, २०२२ 
५. कृषिव पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि २०२२/प्र.क्र.११७/१४-अ, दि. ३० मे, २०२२. 
६. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. कृुआ/कृप्रवनि/राकृवियो/टि-०४/०१/फेर.वि./३७३२६/२०२२, 
दि.०७ नोव्हेंबर, २०२२ 
प्रस्तावना : 
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - LAR ही योजना केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुक्रमे ६०:४० प्रमाणात 
अर्थसहाय्याने राबविण्यात येते. सदर योजनेच्या निधी व्यवस्थापनाकरिता सन २०२१-२२ पासून PFMS प्रणाली 
कार्यान्वित झाळी आहे. सदर प्रणालीवर राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेकरिता आयुक्‍त (कृषि) स्तरावर Singal 
Nodal Account (SNA) व अंमलबजावणी यंत्रणांकरिता Zero Balance Account कार्यान्वित करण्यात आले 
आहेत. 
सद्य:स्थितीत केंद्र शासनाच्या सूचनेनूसार अंमलबजावणी यंत्रणानी समर्पित केलेला अखर्चित निधी व 
सन २०२१-२२ मधील प्राप्त झालेला रु. २००.९१ कोटी निधी असा एकूण रु. ४३२.०८ कोटी निधी सन २०२२-२३ 
या आर्थिक वर्षाकरिता राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या SNA खात्यामध्ये वितरणासाठी उपलब्ध आहे. 
सन २०२२-२३ करिता राज्यासाठी रु.३८२.६० कोटीचे (केंद्र व राज्य हिस्सा) नियतव्यय मंजूर करण्यात 
आला आहे. केंद्र शासनाच्या सुचनेनुसार राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत मंजूर नियतव्ययाचा पहिला हप्ता 
प्राप्त होणेकरिता राज्याच्या SNA खात्यामध्ये मंजूर नियतव्ययाच्या केंद्र ear २५% पेक्षा कमी निधी 
शिल्लक असणे आवश्यक आहे. 
सन २०२२-२३ मध्ये PFMS मार्फत रु. ४१८.९९ कोटी निधी मर्यादा दि. ३० मे, २०२२ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आली होती. सदर वितरीत निधीपैकी काही अंमलबजावणी यंत्रणांचा निधी मोठया 
प्रमाणात अखर्चित असल्याचे निदर्शनास आले असून सद्य:स्थितीत SNA खात्यावर रु. २०८.२५ कोटी निधी 
शिल्लक आहे. याबाबत आढावा घेण्यासाठी मा. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बैठक दि. ३१ ऑक्टोंबर, 
२०२२ रोजी आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत खर्चाचा वेग 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि २०२२ /प्र.क्र. ११७/१४-ओ 


वाढविण्यासाठी ज्या विभागाचा खर्च कमी आहे त्याची निधी मर्यादा कमी करुन ती खर्च करु शकणाऱ्या 
प्रकल्पांना देण्यात यावी अज्ञा सुचना मा. मुख्य सचिवांनी दिल्या आहेत. 

मा. मुख्य सचिवांनी दिलेल्या उपरोक्त सुचनांच्या अनुषंगाने कृषि आयुक्तालयाने संदर्भ क्र. ६ अन्वये 
प्रस्तावित केल्यानुसार SNA खात्यामध्ये जमा रु. ४३२.०७५५ कोटी निधीचे फेरवितरण करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. याअनुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णयः 


१. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत सन २०२२-२३ मध्ये PFMS मार्फत वितरीत करण्यात आलेले 
रु.४१८.९९ कोटी निधी वितरणाचा संदर्भ क्र. ५ येथे नमूद दि. ३० मे, २०२२ रोजीचा शासन निर्णय या 
शासन निर्णयान्वये अधिक्रमित करण्यात येत आहे. 

२. मा. मुख्य सचिवांनी दिलेल्या सुचनांनुसार राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत संदर्भ क्र .५ अन्वये 
प्रकल्पांना वितरीत निधीच्या खर्चाचे प्रमाण, आयुक्‍त (कृषि) स्तरावर निधी मर्यादा वितरणात केलेले 
फेरबदल आणि काही प्रकल्पांची तातडीची मागणी विचारात घेऊन सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात 
राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या SNA खात्यावर वितरणासाठी उपलब्ध निधी विचारात घेता 
₹४२३२.०७५५ कोटी (रुपये चारशे बत्तीस कोटी सात लाख पंचावन्न हजार) निधीचे फेरवितरण या शासन 
निर्णयान्वये करण्यात येत आहे. सदर वितरणाचा प्रकल्प निहाय /प्रवर्ग निहाय तपशील सोबत 
जोडलेल्या परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद केला असून त्याचा गोषवारा पुढीलप्रमाणे : 


(रक्‍कम ₹ कोटी) 
.क्र. अंमलबजावणी यंत्रणा वितरीत निधी 
a आयुक्त (कृषि) ३१६.४५२४ 
सर्व कृषि विद्यापीठे ९.१८४७ 
कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ २.०००० 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ ६.७४६३ 
५ | आयुक्त (पशुसंवर्धन) ३०.५८२९ 
६ | आयुक्त (दुग्धविकास) ३९.७१३५ 
आयुक्त (मत्स्यव्यवसाय) २३.२७६१ 
संचालक (रेशीम) ०.६२९६ 
मुख्य कार्यकारी अभियंता (जलसंधारण) २.१९०० 
| १० | ० | SNA स्तरावरील प्रशासकीय निधी १.३००० 
एकूण वितरीत निधी ४३२.०७५५ 


३. या शासन निर्णयान्वये करण्यात येत असलेल्या सुधारित वितरणांतर्गत ज्या प्रकल्पांची यापूर्वीची निधी 
मर्यादा कमी होत आहे त्या प्रकल्पांच्या संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणांनी सदर प्रकल्पाची अतिरिक्‍त 
निधी मर्यादा SNA खात्यावर परत करण्याबाबतची आवश्यक कार्यवाही करावी. 

४. आयुक्त (कृषि) यांनी उपरोक्त परि. क्र. २ अन्वये वितरीत निधी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणांस 
उपलब्ध करुन द्यावा. 

पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि २०२२ /प्र.क्र. ११७/१४-ओ 


५. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी उपलब्ध होणाऱ्या निधीचा 
विनियोग करताना संदर्भ क्र. ३ च्या शासन निर्णयातील सूचना / कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा . 

६. या शासन निर्णयान्वये करण्यात आलेल्या निधी वितरणाच्या (निधी मर्यादा) अनुषंगाने आयुक्‍त (कृषि) 
यांनी प्रकल्पांच्या प्रगतीचा वेळोवेळी आढावा घेऊन प्रकल्पांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रकल्पांच्या निधी 
मर्यादेत त्यांच्या स्तरावर फेरबदल करावेत . 

७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१११०१४४३१३०००१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sarita Rishi Bandekar 


सहपत्र :- परिशिष्ट - अ Deshmukh 
Date: 2022.11.10 15:29:59 +05'30' 


(सरिता बांदेकर-देशामुख) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई, 
अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
प्रधान सचिव (पदुम), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

५. प्रधान सचिव (पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

६. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७. सचिव (वस्त्रोद्योग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

८. सचिव (जलसंधारण), मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

९. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

qo, आयुक्‍त (पशुसंवर्धन), औंध, पुणे, 

११. आयुक्त (दुग्धव्यवसाय), वरळी, मुंबई, 

१२. आयुक्‍त (मत्स्यव्यवसाय), तारापोरवाला मत्स्यसंग्रहालय, मरीन ड्राईव्ह, मुंबई, 

१३. महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, भांबुर्डा, भोसले नगर, पुणे, 
१४. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन व औषधी वनस्पती मंडळ, कृषि आयुक्तालय, पुणे, 
१५. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, गुलटेकडी, मार्केट यार्ड, पुणे, 
१६. संचालक (सर्व), कृषि आयुक्तालय, पुणे, 

१७. संचालक (रेशीम), विभागीय आयुक्तालय परिसर, सिव्हील लाईन्स, नागपूर, 

१८. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, गुलटेकडी, मार्केट यार्ड, पुणे, 

१९. प्रधान महालेखापाल - १/२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर, 

२०. प्रधान महालेखापाल - १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर, 

२१. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी, 

२२. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे, 

२३. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१/ अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 


Cc “० A OO 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


अ.क्र. 


शासन निर्णय क्र. राकृवि 2022 /प्र.क्र. 117/14-अओ , दि. 09 नोव्हेंबर, 2022 चे सहपत्र 


प्रकल्पाचे नाव 


मंजूर वर्ष 


9.40 लक्ष 
जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या होतकऱ्यांना 


करणे. 


२ ।कृषी जनजागृती गती कार्यक्रम २०२१-२२ 


उत्पादन 


हळद यांत्रिकीकरण 


लखनऊ) 


करण्याकरिता जैव-नियंत्रण 
प्रयोगशाळेची उभारणी करणे आणि महाराष्ट्रात 
व साखरेची उत्पादकता वाढविण्याकरिता 
तंत्रज्ञानाचा प्रसार करणे. (भारतीय ऊस संशोधन 
संस्था, 


यांत्रिकीकरण प्रकल्प 


PAT 
नवीन सिंचन विहीर बांधण्यासाठी अर्थसहाय्य 


२०२१-२२ 


परिशिष्ट - अ 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 


राकृवियो 
अंतर्गत मंजूर 


०.८७०० 


मार्च २०२२ 


सन २०२२-२३ 


अखेर पर्यंत | करीता शिल्लक 


०.२६०० 


६ (४-५) 


०.६१०० 


(रक्‍कम रु. कोटीत) 


या शासननिर्णयान्वये सन २०२२-२३ करीता वितरीत नियतव्यय 


०.६१०० 


य 4444. : : : : nS 


si 


२०१८-१९ ०.१५४८ ०.०००० ०.१५४८ ०.१५४८ ०.०००० ०.०००० ०.१५४८ 
प्रशिक्षण गृहाचे बांधकाम 


0.०००० 


१.५०४१ 


०.०००० 


११.२१४८ 


१० (७--८--९) 


क शि 


०.६१०० 


४९.१२७० 


९२.६१६२ 


S 


ios 


ake: pas | oO 
: व्यि E ea = | शि षि i Li र 
1 eT 
र {| 4. 
i} 
| | 
| 


शेततळयांच्या अस्तरीकरणाकरिता 


o. 
ऱ्टी 


कादाचाळ 


पुण्य राजमाता 
रोपवाटिका योजना 


व्यवस्थापकीय संचालक (म.रा.फ.व औ.व.मो एकूण 


PP-IAD) 


ळ उभारणी प्रकल्प 


. सहयाद्री शोतकरी 


कांदाचाळ उभारणी प्रकल्प 


रीकरणाकरिता अर्थसहाय्य 


Oo 
mn 


मूलद्रव्य, पाण्यात 
PGR उत्पादन 


टक नाशक, स्‌क्ष्म 


THAT विरघळणारी खाते आणि ७ 
दन संच उभारणे 
णा 


कृषि आयुक्तालय, पुणे 


२०१९-२० 


२०२१-२२ 
२०२१-२२ 


२०२१-२२ 


एकूण 


११.०००० 


१२५.०००० 


400.0000 


0,0000 


१६.८२८४ 


११.०००० 


८३.१७१६ 


८.७०४२ 


४७.५६१४ 


१.०९१५ 


४.५९७९ 


०.०००० 


०.७१८६ 


: ८५ i र व a : — oS et ee i 
— 


९.७९५७ 


५.४४३६ 


५२.८७८० 


डी ee 
: ape : ne : हीर ; र : ‘ र डा नर ह Me : : ; 


८८७.२०४९ 


४५६.३२९१ 


४२३०.८७५८ 


२१५.९७०४ 


५८.४५६८ 


४२.०२५२ 


३१६.४५२४ 


१७ ।सिचन पाणी गरज सल्ला सेवा 


२०१४-१५ 


५.०००० 


४.९३०० 


०.०७०० 


0,0(900 


0.0000 


0.0000 


0,0(900 


महात्मा फुले HIS विद्यापीठ, राहुरी येथील 


प्रक्षेत्रावर पूर्ण क्षमतेने शाश्वत बीजोत्पादन कार्यक्रम 


9¢ 


राबविण्यासाठी उपसा सिचंन योजना राबविण्याचा 


प्रकल्प 


नागपूर 
प्रसार 


me} 
wae) 


प्रशिक्षण केंद्राची कृषि महाविद्यालय, नागपूर येथे 


पर 


स्थापना 


पना करणे. 


म.फु.कृ.वि., राहुरी 
विभागाकारता जीवक का ग्रामा 


, व्यवस्थापन तथा जैविक कीड निर्मिती 


२०१७-१८ 


एकूण 


१५.२२०० 


२०.२२०० 


११.५९०० 


१६.५२०० 


३.७००० 


३.७००० 


०.०००० 


0,0000 


3.000 


= “ 


राकृवियो मार्च २०२२ | सन २०२२-२३ | या शासननिर्णयान्वये सन २०२२-२३ करीता वितरीत नियतव्यय 


अ.क्र. प्रकल्पाचे नाव मंजूर वर्ष | अंतर्गत मंजूर | अखेर पर्यंत | करीता शिल्लक 
प्रकल्प किंमत | वितरीत निधी | प्रकल्प किंमत व अनु. जाती | अनु. जमाती एकूण 
wear 

a २ ३ | oe y & (8-4) i ७ é 8 १० (७--८--९) 
डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापिठ विकसीत 

२० भे २०१५-१६ ९.०१०० ६.८९५८ २.११४२ ०.९६९६ ०.०००० ०.०००० ०.९६९६ 
पिक व्यवस्थापन तंत्रज्ञानाचा प्रसार 

उत्पन्न [ 
२१ खर्चाच्या उत्पादन तंत्रज्ञानाचा नागपूर विभागातील | २०२१-२२ ०.३३०० ०.०००० ०.३३०० ०.३२९३ ०.०००० ०.०००० ०.३२९३ 


४ जिल्हयांमध्ये अवलंब करणे 


डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला 
२२ येथे भुईमूग, करडई व सूर्यफुल पैदासकार व २०२१-२२ १.८१०० ०.०००० १.८१०० १.०००० ०.०००० ०.०००० १.०००० 
प्रमाणित बियाणे उत्पादन केंद्राची स्थापना करणे 


डा. पं.दे.कृ.वि., एकूण ११.३५०० ७.०९५४ ४.२५४६ २.२९९१ ०.०००० ०.०००० २.२९९१ 

२ S100 ? 2 2 २ 2 
: वसंतराव नाईक कृषि विद्यापिठ, परभणी र कड) pnt 2०08१3 ९८०३. लल Saas eater 
वसंतराव नाईक कृषि विद्यापिठ , परभणी एकूण १.०००० ०.९३४४ ०.०६५६ ०.०६५६ ०.०००० ०.०००० ०.०६५६ 


पनवेल येथील खार जमीन Caner 
प्रयोगशाळेचे बळकटीकरण आणि मृद आरोग्य व 


२४ यांची बांधणी २०१७-१८ ४.१९०० १.६७९९ २.५१०१ ०.९४०० ०.०००० ०.०००० ०.९४०० 
मत्स्योत्पादनासाठी शहोतक-यांची क्षमता बांधणी 
प्रकल्प 
२५ उत्पादनासाठी प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करुन २०२१-२२ १.९००० ०.०००० १.९००० १.५००० ०.०००० ०.०००० १.५००० 
विविध जेवनियंत्रकांचे उत्पादन करणे. 
मंगा बांबूच्या मुल्यवर्धनाव्दारे बांबू 
२६ द द्‌ २०२१-२२ १.३६०० ०.०००० १.३६०० ०.६८०० 0,0000 0.0000 ०.६८०० 
उद्योजकतेचा विकास करणे. 
डॉ. बा.सा. .कृ.वि., एकूण ७.४५०० १.६७९९ ५.७७०१ ३.१२०० ०.०००० ०.०००० ३.१२०० 
कृषि विद्यापीठे (सर्व) एकूण ४०.०२०० २६.२२९७ | १३.७९०३ ९.१८४७ ०.०००० ०.०००० ९.१८४७ 
१०८ उत्पन्न बाजार समित्यांम 
२७ २०१७-१८ ४१.८६०० ३७.६५०० ४.२१०० २.०००० ०.०००० ०.०००० २.०००० 
तारण सुविधेकरिता गोदाम उभारणी प्रकल्प 
MD(MSAMB) एकूण ४१.८६०० ३७.६५०० ४.२१०० २.०००० ०.०००० ०.०००० २.०००० 
दर्भ मराठवाडयातील वखार महामडळाच्या 


गोदामांचे, सिमेंट रस्ता, अँप्रॉन गटर, संरक्षित भिंत 
२८ हमालांकरिता २०१९-२० ३८.५६०० ३८.५११३ ०.०४८७ ०.०५०० ०.०००० ०.०००० ०.०५०० 
आणि शेतकरी व हमालांकरिता ars या माध्यमातून 


दर्जा सुधारण्याचा प्रकल्प 


मो. जांबरगाव, ता. , TART 
२९ कृषि समृद्धी केद्राची (Agro Warehousing & २०२१-२२ २२.९४०० २.०४४४ २०.८९५६ ६.६९६३ ०.०००० ०.०००० ६.६९६३ 
Logistics Park) उभारणी 
MD (MSWC) एकूण ६१.५००० ४०.५५५७ २०.९४४३ ६.७४६३ 0,0000 0,0000 ६.७४६३ 
पशु ट्न वर 
३० सुरक्षा स्तर-३ प्रयोगशाळा उभारणे , रोग अन्वेषण | २०१६-१७ ७५.६१५० ४.०४६६ ७१.५६८४ ११.२१०० ०.०००० ०.०००० ११.२१०० 


प्रयोगशाळा औंध, पुणे 


महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूर 
अधिनस्त पशुवैद्यकीय महाविद्यालय नागपूर, मुंबई 

३१ |व परभणी येथील शैक्षणीक पशुचिकित्सालयाचे २०१६-१७ १६.५१०० १६.३१४३ ०.१९५७ ०.१९५७ ०.०००० ०.०००० ०.१९५७ 
नुतनीकरण व बळकटीकरण तसेच 
पशुवैद्यकांकरिता प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना करणे. 


पदव्युत्तर प विज्ञान संस्था, 
३२ ।अकोला येथे ॥/७७ आणि निदान 
प्रयोगशाळेचे बळकटीकरण करणे 


4] 


(diagnostic) २०१७-१८ ४.५००० ४.४०५० ०.०९५० ०.०००० ०.०९५० ०.०००० ०.०९५० 


षि विद्यान केंद्र, बारामती येथे पशुधन अनुवंश 

३३ केंद्राची २०१७-१८ ३.४२०० २.०२७९ १.३९२१ ०.६९२१ ०.०००० ०.०००० ०.६९२१ 
सुधारणेचा उच्च गुणवत्ता केंद्राची स्थापना करणे 

वमराठवाडा दुर प्रकल्प 

३४ २०१७-१८ ५७.१६०० ३५.१००१ २२.०५९९ ८.०१६७ १.८७०० ०.७६०० १०.६४६७ 
(एन.डी.डी.बी.) 

३५ |कृत्रिम रेतन सुविधा प्रकल्प २०१८-१९ १७.७२०० १२.६७६३ ५.०४३७ ४.८४३४ ०.०००० ०.०००० ४.८४३४ 
पञ्ुरोगनिदानाकरिता RT-PCR तंत्रज्ञानाधारित ४ 

३६ ।प्रादेशिक रोग निदान प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण २०२१-२२ २.५००० ०.०००० २.५००० १.०००० 0,0000 0,0000 4.0000 


करणे. 


राकृवियो मार्च २०२२ | सन २०२२-२३ | या शासननिर्णयान्वये सन २०२२-२३ करीता वितरीत नियतव्यय 
अ.क्र. प्रकल्पाचे नाव मंजूर वर्ष | अंतर्गत मंजूर | अखेर पर्यंत | करीता शिल्लक 


प्रकल्प किंमत | वितरीत निधी | प्रकल्प किंमत रड अनु. जाती | अनु. जमाती एकूण 


a २ ३ el y ६ (8-4) | 8 | ८ ९ १० (७--८--९) 
- सवधन व प्रसार 
३७ स्त्री बीजांडांचे प्रयोगशाळेत फलन करणे व २०२१-२२ १.७९०० ०.०००० १.७९०० १.७९०० ०.०००० ०.०००० १.७९०० 
गर्भरोपण तंत्रज्ञान 
आयुक्त (पशुसंवर्धन) प्रशासकीय 0.9900 0.9900 


आयुक्त (पशुसंवर्धन) एकूण १७९.२१५० ७४.५७०२ | १०४.६४४८ | २७.८५७९ १.९६५० ०.७६०० ३०.५८२९ 
दूध गंगा सहकारी दूध उत्पादक संघ, इंदापूर, 
जिल्हा पुणे 
सपतराव दुघ सघ, सांगला या संघाच्या 
दुग्धशाळेचे YOTLPD क्षमतेवरुन १ LLPD 
३९ क्षमतेपर्यंत विस्तारीकरण व आधुनिकीकरण आणि | २०१७-१८ ७.७३०० ६.५०४५ १.२२५५ १.२२५५ ०.०००० ०.०००० १.२२५५ 
दोन 90 TLPD क्षमतेच्या शितकरण केंद्र उभारणी 
प्रकल्प 
मराठवाडा अग्रो प्र कपंनी 

go Tey कळव जि iinet ip pers २०१९-२० ७.२६०० २.९१३८ ४.३४६२ ४.३४६२ ०.०००० ०.०००० ४.३४६२ 
युनिटचे 30 TLPD क्षमतेवरुन 4 LLPD क्षमतेपर्यंत 
विस्तारीकरण प्रकल्प 


३८ २०१३-१४ ४.६२७६ २.९५४२ १.६७३४ १.६७३४ 0,0000 0,0000 १.६७३४ 


दत्तसाई मल्टीस्टेट को.ऑप. मिल्क अँण्ड मिल्क 
प्रोडक्टस लि. चिलवडी, ता. जि. उस्मानाबाद येथे 
४१ २०१९-२० २.१८०० ०.६७८० १.५०२० १.५०२० ०.०००० ०.०००० १.५०२० 
90 TLPD क्षमतेचे नवीन दुग्ध प्रक्रिया युनिट 
उभारणी प्रकल्प 
"वारणा दुघ उत्पादक प्राक्रया सघ 
मर्या. तात्यासाहेब कोरेनगर, वारणानगर, ता. 


४२ २०१९-२० ११.८३०० ३.६८२५ ८.१४७५ ८.१४७५ ०.०००० ०.०००० ८.१४७५ 

पन्हाळा, जि. कोल्हापूर येथे दुग्ध शाळा व अन्य 

संलग्न बाबी उभारणी प्रकल्प 

गतिमान दुग्धविकास प्रकल्प (सिन्नर तालुका 

४३ ।विभागीय सहकारी दूध उत्पादक व प्रक्रिया संघ २०१९-२० १०.२६०० ९.५१०६ ०.७४९४ ०.७४७४ ०.०००० ०.०००० ०.७४७४ 

मर्या. सिन्नर) 

मुख्य Uae! व दुग्धजन्य पदाथ उत्पादक 

By यांची 'जचाड गा व विस्तारीकरण (छत्रपती alg 2029-22 40.9900 0,0000 90.9900 90.9900 0,0000 0,0000 १०.१७०० 
मिल्क अँन्ड मिल्क अँग्रो प्रोडक्ट कंपनी लि. व्हन्नूर, 
ता. कागल, जि. कोल्हापूर) 
मुख्य दुग्धशाळेचे १५ TLPD वरून Yo TLPD 

४५ Eo eer tale Pieces ee a 2029-22 3.3800 ०.०००० ३.३९०० ३.३९०० ०.०००० ०.०००० ३.३९०० 
प्रोडक्ट कंपनी लि. शिनोळी, ता. चंदगड, जि. 
कोल्हापूर 
मुख्य दुग्धशाळेचे आधुनिकीकरण, विस्तारीकरण, 
भवन ता. सिल्लोड येथे नवीन शीतकरण केंद्र 


४६ औरंगाबाद २०१५-१६ १०.२७०० ९.८५८५ ०.४११५ ०.४११५ ०.०००० ०.०००० ०.४११५ 
उभारणी ( जिल्हा सहकारी दूध 
उत्पादक संघ मर्या., औरंगाबाद) 
, सुभाष अण्णा कुल स दूध उत्पादक व 
प्रक्रिया संघ ली. गलांडवाडी, दौंड येथे BMC व 
७ . २०२०-२१ ८.१२०० ०.०२०० ८.१००० ८.१००० ०.०००० ०.०००० ८.१००० 
AMC सहित 9oo TLPD शामतेचा प्रक्रिया संच 
उभारणे 
आयुक्त (दुग्धविकास) एकूण ७५.८३७६ ३६.१२२१ ३९.७१५५ ३९.७१३५ ०.०००० ०.०००० ३९.७१३५ 
सागरी मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण केद्र, प्रदर्शन 
BC 2090-99 8.9300 2.3900 2.3§00 2.3§00 0.0000 0.0000 2.3§00 
दालन अलिबाग, सुधारणा व बळकटीकरण 
६ जेट्टी बांधून मच्छिमारांना पायाभूत व काढणी 
Bs "यवर सुविधा र २०१६-१७ ७५.६६०० २९.८०१८ ४५.८५८२ २०.८५४४ ०.०००० ०.०००० २०.८५४४ 
पश्चात व्यवस्थापन सुविधा पुरविणे 
मत्स्यबीज केंद्र व पोर्टेबल SA स्थापना 
Yo २०१७-१८ ०.९३०० ०.८७०० ०.०६०० ०.०६१७ ०.०००० ०.०००० ०.०६१७ 
करण्यास अर्थसहाय्य 
आयुक्‍त (मत्स्यव्यवसाय) एकूण ८१.३२०० ३३.०४१८ ४८.२७८२ २३.२७६१ ०.०००० ०.०००० २३.२७६१ 
५१ |जालना येथे ककुन बाजारपेठ विकास प्रकल्प २०१६-१७ ६.५८०० ६.२६६८ ०.३१३२ ०.३१०२ ०.०००० ०.०००० ०.३१०२ 


५२ |सोलापूर येथे रेशीम पार्क विकसित करणे २०१६-१७ ६.९४०० ६.६२०६ ०.३१९४ ०.३१९४ ०.०००० ०.०००० ०.३१९४ 


राकृवियो मार्च २०२२ | सन २०२२-२३ | या शासननिर्णयान्वये सन २०२२-२३ करीता वितरीत नियतव्यय 
प्रकल्पाचे नाव j अंतर्गत मंजूर | अखेर पर्यंत | करीता शिल्लक 


De क Nae nee वा ea कात त्ता कत्या कळ 
otal 


: 
Le 
aaa Te न 


